महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-१११८/प्र.क्र. ०१/१४ ब 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मुंबई - ४०००३२ 


दिनांक: २५ मे, २०१८ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (9), ४ (२) व ४ (३) अनुसार खाली नमूद 
केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकाऱ्यांची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. | ay । कक्ष अधिकारी सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
क्र. | श्रीमती नाव विभाग 
१ | २ 3 शिरा ५ 
| १| श्री अ.धो.भोसले सामान्य प्रशासन विभाग मराठी भाषा विभाग 
2 | at ता.र.पवार सामान्य प्रशासन विभाग ग्रामविकास विभाग 
3 | at ग.स.परब सामान्य प्रशासन विभाग जलसंपदा विभाग 
४ | श्रीमती | रु.का.सावंत सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग 
५ | ait दि.तु.खरात गृह विभाग सामाजिक न्याय व विशेष सहाय 
विभाग 
श्री कि.धो.निकम गृह विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
७ | att धी.कां.अभंग गृह विभाग नगर विकास विभाग 
८ श्री अ.ग.वैद्य गृह विभाग विजाभज इमाव व विमाप्र कल्याण 
विभाग 
९ श्री हु.अ.मुकादम गृह विभाग अल्पसंख्याक विकास विभाग 
| 90) o | ait भा.क.बनसोडे महसुल व वन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
| 99 | q | ait नि.शं. क्षिरसागर महसुल व वन विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
१२ | att वि.ल.पाटील महसुल व वन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१३ | श्रीमती । गौ.र.जाधव महसुल व वन विभाग वित्त विभाग 
१४ श्री सा.व.पाटील महसुल व वन विभाग गृह विभाग 
१५ श्री प्र.पुं.वाघ महसुल व वन विभाग सामाजिक न्याय व विशेष सहाय 
विभाग 
१६ | श्रीमती | शि.दि.गायकवाड महसुळ व वन विभाग सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग 
१७ | ait सु.दे.आगरकर महसुल व वन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१८ | श्रीमती | सा.सं.कारापूरकर कृषिव पदुम विभाग नियोजन विभाग 
१९ श्री वि.सो.मेढे कृषि व पदुम विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
२० श्री अ.द.काटकर कृषि व पदुम विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
29 श्री नि.पो.थोरात शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग कृषि व पदुम विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि-१११८/प्र.क्र. 09/98 ब 


अ. | श्री/ | कक्षअधिकारी सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
क्र. | श्रीमती नाव विभाग 
22 श्री सु.दे.सरदार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग । सामाजिक न्याय व विशेष सहाय 
विभाग 
२३ | श्रीमती | वि.वि.केणी वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
२४ श्री दे.पा. कोळपकर वित्त विभाग जलसंपदा विभाग 
२५ | श्रीमती | न.भि.साबळे वित्त विभाग नियोजन विभाग 
२६ श्री सु.ज.पाटील वित्त विभाग कृषि व पदुम विभाग 
9 श्री श.य.बर्व वित्त विभाग ग्रामविकास विभाग 
२८ | श्रीमती | अ.रा.जोशी वित्त विभाग नियोजन विभाग 
२९ श्री अ.दा.पठाण सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियोजन विभाग 
30 श्री बा.सि.शिंदे सार्वजनिक बांधकाम विभाग महसुल व वन विभाग 
३१ श्री अ.सा.पालवे सार्वजनिक बांधकाम विभाग नगर विकास विभाग 
३२ | श्रीमती | शि.भा.भोगटे सार्वजनिक बांधकाम विभाग वित्त विभाग 
33 | श्रीमती ।सु.नं.पोरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग मृद व जलसंधारण विभाग 
३४ | श्रीमती | स्मि.प्र.जोशी जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
३५ | श्रीमती | सं.म. खोलगाडगे जलसंपदा विभाग ग्रामविकास विभाग 
३६ श्री ग.वि.मठपती जलसंपदा विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
30 | at ना.कि.कुदळ विधि व न्याय विभाग ग्रामविकास विभाग 
३८ | श्रीमती | रा.व.चव्हाण विधि व न्याय विभाग गृह विभाग 
३९ | श्रीमती | अ.अ.परब विधि व न्याय विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
४० | श्रीमती | रे.वि.काटम उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
४१ | श्रीमती | स.रा.देशपांडे ग्रामविकास विभाग पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
४२ श्री अ.त्र्यं.जाधव ग्रामविकास विभाग वित्त विभाग 
४३|श्री सं.र.कावळे ग्रामविकास विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
४४ | श्री म.गि.जोगदंड अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
संरक्षण विभाग विभाग 
४५ | श्रीमती | मे.गौ.शिंदे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक गृह विभाग 
संरक्षण विभाग 
४६ | श्रीमती | शु.आ.पोटे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक महसुल व वन विभाग 
संरक्षण विभाग 
vig | श्री उ.ज. वाकडीकर नियोजन विभाग वित्त विभाग 
४८ श्री न.वा.आहेर नियोजन विभाग महसुल व वन विभाग 
४९ श्री गि.रा.सगणे नियोजन विभाग विधि व न्याय विभाग 
Go श्री प्र.र.पिपळे नियोजन विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
49 श्री कृ.त्रि.कदम सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य । अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
विभाग संरक्षण विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-१११८/प्र.क्र. ०१/१४ ब 


अ. | श्री/ | कक्ष अधिकारी सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
क्र. | श्रीमती नाव विभाग 
५२ | श्रीमती । पु.भा.उदावंत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य | सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
विभाग 
43 | att सु.स. नाटेकर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य कृषि व पदुम विभाग 
विभाग 
५४ श्री सु.दे.आंबेकर पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग मृद व जलसंधारण विभाग 
५५ | श्रीमती ।वै.द.फुलसुंदर पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग | महिला व बाल विकास विभाग 
५६ | at र.ल.मोहंडुळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
५७! श्री अ.बा.बुधे सार्वजनिक आरोग्य विभाग पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
५८ | aft रा.वि.कुडले वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये शालेय शिक्षण विभाग 
विभाग 
५९ श्री बा.इ.सावंत सहकार, पणन व gale विभाग | पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
go श्री म.शां.पुजारी सहकार, पणन व geet विभाग विधि व न्याय विभाग 
६१ | श्रीमती | का.रा. पिळणकर उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग विधि व न्याय विभाग 
६२ | at र.शि.अहिरे उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग जलसंपदा विभाग 
६3 | श्री रा.वि.जाधव उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग महसुल व वन विभाग 
६४ | श्रीमती | प्रि.सं.जोशी महिला व बाल विकास विभाग । उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
६५ श्री प्र.रा.मोरे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग आदिवासी विकास विभाग 
६६ श्री फा.अ.नु.पठाण अल्पसंख्याक विकास विभाग गृहनिर्माण विभाग 
६७ | श्री वि.र.परमार अल्पसंख्यांक विकास विभाग शालेय शिक्षण विभाग 
६८ | at का.दा.संखे मराठी भाषा विभाग वित्त विभाग 


२. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता सर्व मंत्रालयीन 
विभागांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


(9) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर सर्व विभागांनी पर्यायी कक्ष अधिकारी हजर 
होण्याची वाट न पाहता बदली झालेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांना दिनांक ३१ मे, २०१८ (AA) 
पर्यत कार्यमुक्त करावे. 


बदली झालेले कक्ष अधिकारी त्यांच्या संबंधित विभागातून कार्यमुक्त होऊन रुजू 


होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या कक्ष अधिकाऱ्याला 
रुजू करुनन घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतीक्षा काळ ठरवून काम न देता वेतन व भत्ते देण्याचा 
प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित विभागाच्या आस्थापना अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात 


येईल. 


बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही कक्ष अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष वा 


अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे कक्ष अधिकारी शिस्तभंगविषयक 


कारवाईस पात्र ठरतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-१११८/प्र.क्र. 09/98 ब 


(8) सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या सर्व 
कक्ष अधिकाऱ्यांचे दिनांक ३१ मे २०१८ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या विभागाने 
काढावे. दिनांक ०१ जून २०१८ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या 
विभागाकडून काढण्यात येऊ नये. सदर वेतन संबंधित कक्ष अधिकारी बदलीच्या विभागात 
हजर झाल्यानंतर बदलीनंतरच्या विभागाने काढावे व तसा अहवाल सामान्य प्रशासन 
विभागास सादर करावा. दिनांक ०१ जून २०१८ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत 
असलेल्या विभागातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना व्यक्‍्तिठा: 
जबाबदार धरण्यात येईल अशा सूचना सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात येत आहेत. 
तसेच बदली केलेल्या सर्व कक्ष अधिकारी यांचे दिनांक ३१ मे २०१८ पर्यंतचे वेतन सध्या 
कार्यरत असलेल्या विभागाने अदा करावयाचे असून, दिनांक ०१ जून २०१८ पासूनचे वेतन 
बदली झालेल्या विभागामार्फत अदा करावयाचे असल्याबाबत अधिदान व लेखा अधिकारी, 
मुंबई यांनाही कळविण्यात येत आहे. 


३. विभागाने बदली झालेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांना दिनांक ३१.०५.२०१८ (44) पर्यंत कार्यमुक्त न 
केल्यास शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/का १४, दिनांक २३ डिसेंबर, २०१६ मधील 
तरतुदीनुसार सामान्य प्रशासन विभागाकडून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल 
याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक: कअनि 
१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.०५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन 
विभागांनी आयोजित करावे. 


५. बदली झालेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. 
तसेच बदली झालेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी त्यांची पदस्थापना केलेल्या विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 


&. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५२५१२११४३५९०७ असा आहे. हा AAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Gajanan ss 
(ग.भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-१११८/प्र.क्र. 09/98 ब 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन 
विभाग, 
सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व कक्ष अधिकाऱ्यांना दिनांक 
३१ मे २०१८ A) पर्यंत कार्यमुक्त करणे अत्यावश्‍यक असून, कार्यमुक्त 
केलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांचे दिनांक ३१ मे २०१८ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत 
असलेल्या विभागाने काढावे. दिनांक ०१ जून २०१८ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी 
कार्यरत असलेल्या विभागातील संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी 
अदा केल्यास त्यांना याबाबत व्यक्‍्तिठाः जबाबदार धरण्यात येईल व 
त्यांच्याविरुध्द नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व कक्ष अधिकाऱ्यांचे दिनांक 
३१ मे २०१८ पर्यंतचे वेतन सध्या कार्यरत असलेल्या विभागामार्फत अदा 
करावयाचे आहे. दिनांक ०१ जून २०१८ पासूनचे वेतन बदली झालेल्या 
विभागामार्फत अदा करावयाचे आहे. सदर सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्यात यावे. 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ब) 


(संबंधित 
मंत्रालयीन 
विभागांमार्फत) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


